सहाय्यक संचालक, नगर रचना 
(गट-अ) पदावर नामनिर्देशानाने 
नियुक्‍ती व पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -बिंदूना-६२१७/१०८३/१३७/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १० जून, २०१९ 


वाचा : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहिरात क्र.१५/२०१८ 
२ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.११८३(३)/९९९७/पंधरा, दि.२७.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक, नगर रचना 
(गट-आअ/राजपत्रित) या संवर्गातील रिक्‍त पदे नामनिर्देडानाने भरण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
जा.क्र.१६/२०१८, दि.०६.०३.२०१८ अन्वये दिळेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने विहीत प्रक्रियेअंती महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने दि.२७.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये एकूण १४ पदांपैकी ११ पदांवर खाली नमूद केलेल्या 
उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारे तसेच या प्रकरणी मा.प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल झालेल्या 
मूळ अर्ज क्र. ४१५/२०१८, मूळ अर्ज क्र.५०६/२०१८, मूळ अर्ज क्र.६८३/२०१८ तसेच मा.प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.३४६/२०१८ यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून नियुक्तीसाठी मा.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनास शिफारस केलेली आहे. 


अ.क्र. | उमेदवारांचे नांव वर्गवारी शेरा 
fee श्री.गोखले किशोर विष्णू Open-1 OPEN-1 
2. श्री.जायभाये रविद्र नामदेव Open-2 Open-2 
3. श्री.पाटील अमर शिवाजी Open-3 Open-3 

४. श्री.महाजन रामचंद्र सिताराम Open-4 Open-4 
प. श्री.वाघाडे घनश्याम वासुदेवराव | SBC-1 SBC-1 

६. श्री.वराडे दिपक दत्तात्रय Open(F) against-1 Open(F) against-1 
9. श्री.गर्ज मनोज हरिश्चंद्र Open-5 Open-5 
हः श्री.चौधरी निर्मलकुमार पंडीत ।086-1 OBC-1 

९. श्री.राऊत किरण साहेबराव OBC-2 OBC-2 
Eee ०. | SAR नंदकिशोर उत्तम NT(B)-1 NT(B)-1 
ee | q. | श्रीम.जयश्री सदाशिव दडापुत्रे । Open(F)-1 Open(F)-1 


शासन निर्णय क्रमांकः बिंदूना-६२१७/१०८३/१३७/नवि-२७ 


त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना शासन सेवेत नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील 
सहाय्यक संचालक, नगर रचना (गट-अ) (राजपत्रित) (वेतनबॅड रु. १५६००-३९६००, ग्रेड वेतन रु.६६००) 
(सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर नियुक्‍ती व पदस्थापना 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय -: 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची शिफारस तसेच त्यानुषंगाने संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात आलेला अहवाल विचारात घेऊन, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 
संचालनालयातील सहाय्यक संचालक, नगर रचना (गट-अ) (राजपत्रित) (वेतनबँड रु. १५६००-३९६००, 
ग्रेड वेतन रु.६६००) (सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खालील उमेदवारांना या प्रकरणी मा.प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र. ४१५/२०१८, मूळ अर्ज क्र.५०६/२०१८ , मूळ अर्ज 
क्र.६८३/२०१८ तसेच मा.प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.३४६/२०१८ 
यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून 
सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची सहाय्यक संचालक, नगर रचना या पदावर त्यांच्या 
नांवासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उमेदवारांचे नांव वर्गवारी | ]ोरा पदस्थापना 
| श्री.गोखले किशोर विष्णू | Open-1 | OPEN-1 | sax सचिव तथा सहायक संचालक, 
नगर रचना, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
2. श्री.जायभाये रविंद्र 008॥-2 | 00७-2 | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
नामदेव परभणी महानगरपालिका (प्र.नि) 
३. श्री.पाटील अमर शिवाजी | Open-3 | Open-3 | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
नागपूर सुधार प्रन्यास (प्र.नि.) 
8. श्री.महाजन रामचंद्र Open-4 । Open-4 । सहायक संचालक, नगर रचना, 
सिताराम औरंगाबाद महानगरपालिका (शा.आ) 
५. श्री.वाघाडे घनश्याम SBC-1 SBC-1 सहाय्यक Galo, नगर रचना, 
वासुदेवराव अमरावती. 
६. श्री.वराडे दिपक दत्तात्रय | Open(F) | Open(F) | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
against-1 | against-1 नंदूरबार. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिंदूना-६२१७/१०८३/१३७/नवि-२७ 


७. श्री.गर्ज मनोज हरिश्चंद्र | Open-5 | Open-5 | सहाय्यक संचालक, नगररचना, 
नांदेड-वाघाळा महापालिका (प्र.नि.) 
८. | atari निर्मलकुमार | OBC-1 | OBC-1 । अवर सचिव तथा सहायक संचालक, 
पंडीत नगर रचना, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्री.राऊत किरण OBC-2 | OBC-2 | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
साहेबराव यवतमाळ. 


| ०. | श्री.मोरे नंदकिशोर उत्तम | NT(B)-1 | NT(B)-1 | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, औरंगाबाद. 
a q. | श्रीम.जयश्री सदाशिव =| Open Open सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
दशापुत्रे ve a मूल्यांकन, औरंगाबाद. 


०२. उक्त उमेदवारांची सहाय्यक संचालक, नगर रचना (गट-अ) (राजपत्रित) या पदावरील नियुक्‍ती 
खालील अटी/ शर्तीच्या अधीन राहील. 


अटी व शार्ती:- 

ओ) उक्त उमेदवारांची सहाय्यक संचालक, नगर रचना या पदावरील उक्त नियुक्ती प्रथम २ वर्षाच्या 
परिविक्षाधिन कालावधीसाठी राहील. 

ब) उक्त उमेदवारांची सहाय्यक संचाळक, नगर रचना या पदावरील उक्त नियुक्ती मा.प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र. ४१५/२०१८, मूळ अर्ज क्र.५०६/२०१८ , 
मूळ अर्ज क्र.६८३/२०१८ तसेच मा.प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल केलेल्या मूळ 
अर्ज क्र.३४६/२०१८ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


क) arm निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/ 
कार्या.१२, दि.२८ मे, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ च्या नियम ४(२)(अ) मधील तरतूदीनुसार उक्त उमेदवारांनी सदर नियुक्‍ती या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत स्विकारणे बंधनकारक राहील. सदर विहित 
कालावधीत ते रुजू झाले नाहीत तर ते नोकरीची संधी गमावतील व त्यांचा नियुक्‍तीकरिता विचार 
करण्यात येणार नाही. यासाठी संबंधित उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/ 
विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


ड) उक्त उमेदवारांचा शासन सेवेत वैद्यकीय तपासणी व पोलीस अहवाल यापुर्वीच घेतळा असल्यास 
नव्याने तपासणी तसेच पोळीस अहवाल घेणे आवश्‍यक राहणार नाही. अन्यथा असा अहवाल 
आवर्यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिंदूना-६२१७/१०८३/१३७/नवि-२७ 


इ) उक्त उमेदवारांनी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.६१/ 
२००१/३९, दि.१९.०३.२००३ मधील तरतुदीनुसार संगणक हाताळणी वापराबाबतचे आवश्‍यक 
प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास एका महिन्याच्या कालावधीत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र पुणे 
यांच्याकडे सादर करावे. 

ई) उक्त उमेदवारांची नियुक्‍ती ही सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, 
संगणक हाताळणीबाबत/वापराबाबतचे आव्यक ते प्रमाणपत्र, विहीत साक्षांकन नमुन्यातील 
माहिती व शैक्षणिक अर्हता, लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र इ. आवश्यक प्रमाणपत्रांची सत्यासत्यता 
तपासण्याच्या तसेच संबंधित उमेदवार सदर पदावरील नियुक्तीच्या पात्रतेच्या विहीत अटींची पूर्तता 
करतात ही बाब तपासण्याच्या अधिनतेने राहील. 


फ) सदर उमेदवार हे सदर पदावरील नियुक्तीच्या पात्रतेच्या विहीत अटींची पूर्तता करतात याबाबतची 
पडताळणी तसेच संबंधित उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र व शौक्षणिक 
प्रमाणपत्रांची विहीत प्राधिकरणांकडून तपासणी करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही संचालक, 
नगररचना, पुणे यांनी करावी. 

०३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या अधिकाऱ्यांना नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी ते सध्या धारण करीत असलेल्या पदावरुन कार्यमुक्त 
करण्याबाबतचे व नवीन पदाचा कार्यभार स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी sear तात्काळ निर्गमित करावेत. 
०४. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर उमेदवार रुजू झाल्यानंतर उक्त पदाचा 
कार्यभार स्विकारण्याबाबतचे कार्यकारी sear तात्काळ निर्गमित करावेत. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्र. २०१९०६१०१७३५१२७५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vishnu SS 
Shripati Patil i : 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत-: 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मुंबई/ नागपूर. 

३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने). 

४) मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) 


मा.राज्यमंत्री नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, यांचे स्वीय सहायक. 


Cc 
eS 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिंदूना-६२१७/१०८३/१३७/नवि-२७ 


मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (१) स्वीय सहायक. 
मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) स्वीय सहायक. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्त, परभणी महानगरपालिका, परभणी 
आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद 
आयुक्त, नांदेड-वाघाळा महापालिका, नांदेड 
संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार/परभणी/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/नांदेड/यवतमाळ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
नंदुरबार/परभणी/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/नांदेड/यवतमाळ 
) सर्व सहसंचालक, नगररचना 
) उप सचिव (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सर्व उप संचालक, नगर रचना 
) श्री.गोखले किशोर विष्णू 
) श्री.जायभाये रविंद्र नामदेव 
) श्री.पाटील अमर शिवाजी 
) श्री.महाजन रामचंद्र सिताराम 
२३) श्री.वाघाडे घनश्याम वासुदेवराव (संचालक, नगर रचना, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


श्री.वराडे दिपक दत्तात्रय 
श्री.गर्ज मनोज हरिश्चंद्र 
श्री.चौधरी निर्मलकुमार पंडीत 
श्री.राऊत किरण साहेबराव 
श्री.मोरे नंदकिशोर उत्तम 
श्रीम.जयश्री सदाशिव दडापुत्रे 
निवडनस्ती/नवि-२७. 


यांच्यामार्फत). 


समम स 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


